महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) 
अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सह 
सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाऱौशु-२०२१/प्र.क्र.३९/२१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, विस्तार भवन 
मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ०५ मार्च २०२१ 

वाचा :- 

१) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११,दिनांक २१ मार्च, २०१४ 

२) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ 

३) महाराष्ट्र शौक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८, 

दि. २६ ऑगस्ट २०१९. 

प्रस्तावना :- 


खाजगी शाळांमधीळ शुल्काबाबत झासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) 
अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक 
संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा अधिनियम, २०१८ तयार केलेले आहेत तथापि सदर 
अधिनियामांची/नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील 
शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र शौक्षणिक 
संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांमध्ये/नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी 
खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे- 


अ.क्र नांव अध्यक्ष/सदस्य 
| श्री इम्तियाज काझी, सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, अध्यक्ष 
मंत्रालय, मुंबई. 
श्री दिनकर पाटील, संचालक बालभारती. सदस्य 
श्री गोपाल तुंगार, सहसचिव विधी , शालेय शिक्षण व क्रोडा सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. श्री स.ब. वाघोले, सहसचिव विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. सदस्य 
4, श्री दिनकर टेमकर, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण सदस्य 
संचालनालय. 
६. श्री बी.बी.चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), औरंगाबाद. सदस्य 
छ. श्री रझाक नाईकवाडे, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई. सदस्य 
ह श्री दयानंद कोकरे, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सोलापूर. सदस्य 
९. श्री श्रीधर शित्रे, अधीक्षक, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे. सदस्य सचिव 


०२. सदर समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील- 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशैशु-२०२१/प्र.क्र.३९/२१/एसएम-६ 


महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था 
(शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ यामध्ये सुधारणा सुचविणे अथवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित 
करणे. 

इतर राज्यातील फी बाबत अधिनियम व नियम यांचा अभ्यास करुन राज्यासाठी सुसंगत धोरण 
सुचविणे. 

पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरुपांचा अभ्यास करणे व तक्रारींचे निराकरण करण्याची पध्दत 
सुचविणे. 

या पूर्वी श्री व्ही.जी.पळशीकर समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करुन 
सुधारणा सुचविणे. 

स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा संबंधित नियम,कॅपिटेशन फी अँक्ट, अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था 
इत्यादीबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदे व नियम इत्यादींचा अभ्यास करुन सुसुत्रता 
ठरविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. 


०३. समितीने आवश्यकतेप्रमाणे बैठकीचे आयोजन करावे, पालक, संस्थाचालक व सेवाभावी संस्था 
यांच्याकडील सुचना विचारात घ्यावेत. आवश्यकतेनुसार त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी व सर्वसमावेशक 
अहवाल तयार करुन शासनास तीन महिन्यात सादर करावा. समितीस आवश्यकतेप्रमाणे निमंत्रित सदस्य 
घेता येतील तसेच या क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्ला घेता येईल. 


०४. हे आदेश तात्काळ परिणामाने अंमलात येतील. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१७४३०४१६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रती 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally si 
DN: c=IN, ० SCHOOL EDUCATION AND SPORT 
Nn n J DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

25.4. a2020cdaa9Saa18dd4otfef729322198 
b, 

1 serialNumber=88bb796a63074ccd9197ddb7 105683f6d7f0d85030986af2ef21¢85F 

rl ५ h n a 72c879, cn=Vandana Rajesh Krishna 
Date: 2021.03.05 17:46:22 +05'30' 
अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. श्री इम्तियाज काझी, सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (समिती अध्यक्ष) 

२. श्री दिनकर पाटील, संचालक बालभारती. (समिती सदस्य) 

३. श्री गोपाल तुंगार, सहसचिव विधी , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (समिती सदस्य) 
४. श्री स.ब. वाघोले, सहसचिव विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. (समिती सदस्य) 

५. श्री दिनकर टेमकर, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय. (समिती सदस्य) 

६. श्री बी.बी.चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), औरंगाबाद. (समिती सदस्य) 

७. श्री रझाक नाईकवाडे, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई. (समिती सदस्य) 

८. श्री दयानंद कोकरे, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सोलापूर. (समिती सदस्य) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशैश्ु-२०२१/प्र.क्र.३९/२१/एसएम-६ 


प्रत, 


९. श्री श्रीधर शिंत्रे, अधीक्षक, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे. (समिती सदस्य सचिव) 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
AQT, Ra, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सहसचिव (शाळा व्यवस्थापन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (विद्यार्थी विकास), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव (शिक्षक/शिक्षकेत्तर), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक. 
११. सर्व शिक्षणाधिकारी 
१२. निवड नस्ती (एस एम -६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


